निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 
निर्माण केलेल्या गट-क संवर्गातील 
लिपीक-टंकलेखक या अधिसंख्य पदास 


मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८/का. एक 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : - १३ ऑक्टोबर, २०२१. 


पहा:- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.आयपीए२११६/प्र.क्र.३७/का.१, दि.१३ डिसेंबर, २०१९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/का.१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/का.१६-ब, 
दिनांक ३० जून, २०२०. 
४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.आयपीए२१२०/प्र.क्र.५८/का.१, दि.२० ऑक्टोबर, २०२०. 
५) प्रभारी निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था ३८२१/३९९/ 
(२०६/१५)/कार्या-२/१४६, दि.०२.०७.२०२१. 
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७ नोव्हेंबर,२०२०. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ वरील शासन निर्णय दि. २१ डिसेंबर, २०१९ 
अनुसार, संदर्भाधीन क्र. ४ वरील शासन निर्णयान्वये, निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले गट-क संवर्गातील 
कर्मचारी, श्री. रविंद्र खेमाजी कुंभारे, लिपीक-टंकलेखक यांचे करीता १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात 
आले आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग झालेल्या श्री. रविंद्र कुंभारे यांचा प्रथम ११ महिन्यांचा सेवा 
कालावधी दि.२४.०७.२०२१ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये, अशा 
अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या / नियुक्त्या देण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या 
अधिसंख्य पदांवरील नियुक्त्यांना, अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर 
पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या 
दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय 
होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील श्री. रविंद्र 
खेमाजी कुंभारे, लिपीक-टंकलेखक यांची अनुसूचित जमातीच्या राखीव पदावर झालेली मूळ नियुक्‍ती 
अवैध ठरल्यामुळे संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये, निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदावरील 
११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या दिनांकापासून पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते 
तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास 
प्राप्त होऊन त्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्री. 
कुंभारे यांचा सेवा तप्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीए २१२०/प्र.क्र.५८/का. एक 


अ.क्र भचाऱ्याचे नाव निर्माण करण्यात | गट छासन सेवेतील सेवासमाप्ती 


आलेल्या अधिसंख्य प्रथम नियुक्तीचा | दिनांक 
पदाचे पदनाम दिनांक 
a श्री. रविंद्र खेमाजी कुंभारे | लिपीक-टंकलेखक | गट-क | २४.०८.१९९८ ०७.०९.२००२ 


२. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७.११.२०२० रोजीच्या तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११०१३१६४१३४५४१२ असा आहे. हा शासन 
areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Manisha Anil Kadam 
f Maharashtra, ou=Law And Judiciary 


Manisha Anil 


100032, st=Maharashtra, 
13986703641 6b464631 1d3a20fa0e863 


Kadam cence 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उपसचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 
८. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उपसचिव, 
१०. प्रधानसचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
११. प्रधानसचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
१२. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. महालेखापाल-एक, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई, 
१४. महालेखापाला- दोन, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती), 
१७. सामान्य प्रशासन विभाग, का.१६-ब, 
१८.वित्त विभाग/आपुक, वित्तीय सुधारणा, 
१९. विधि व न्याय विभाग, कार्या-१७,२३,२४ व २५, 
२०. निवडनस्ती, का.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


